शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. 
दुरूस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७, यामध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. दुरूस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १६ जुले २०१९. 


संदर्भ :- १) शा.नि., गृह विभाग, क्र. दुरुस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७, 
दिनांक २१.०९.२०१७. 
2) शासन पत्र, नियोजन विभाग, क्र. डीएपी-१०१८/ प्र.क्र.२४९/ १४८१, 
दिनांक २८.०२.२०१९. 
प्रस्तावना. 


पोलीस दलाच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची दुरुस्ती व परिरक्षा, (२) सुरक्षा 
उपाय म्हणून राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी “Closed Circuit Television” संनिरीक्षण 
(surveillance) यंत्रणा उभारणे व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे, (३) तुरुंगांची सुरक्षा व्यवस्था 
अधिक बळकट करणे, आणि (४) पोलीस रुग्णालय व पोलीस दवाखाने यांची दुरुस्ती व 
परिरक्षा या बाबींकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेखाली नियमित योजना सुरु करण्यास, शा.नि., 
गृह विभाग, क्र. दुरुस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७, दिनांक २१.०९.२०१७, द्वारे मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. पोलीस दलाकडून नागरिकांना जलद प्रतिसाद मिळणे व पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण करणे याकरिता चंद्रपूर जिल्ह्यात “आपले पोलीस” ही नवीन संकल्पना 
अंमलात आणण्याबाबतच्या प्रस्तावास पथदर्शी प्रकल्प म्हणून, शासन पत्र, नियोजन विभाग, 
क्र. डीएपी-१०१८/ प्र.क्र.२४९/ १४८१, दिनांक २८.०२.२०१९, द्वारे, एक खास बाब म्हणून, 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे, | पोळीस दलाचे आधुनिकीकरण करणे आणि (Il) 
पोलीस दलात पहारेकरी शैली, कायदेशीर दृष्टीकोण व सेवा दृष्टीकोण रुजावे म्हणून 
राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत “आपले पोलीस” ही संकल्पना अंमलात 
आणण्याकरिता वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे, दुचाकी व चारचाकी वाहने, यारी 
(Crane) व इतर आवड्यक सामग्री खरेदी करणे, यांकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेखाली 
नियमित योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. त्या अनुसार, () पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करणे आणि (॥ राज्यातील प्रत्येक 
पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत “आपले पोलीस” ही संकल्पना अंमलात आणण्याकरिता वाहतूक 
व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे, दुचाकी व चारचाकी वाहने, यारी (Crane) व इतर आवश्‍यक 
सामग्री खरेदी करणे, यांचा शा.नि., गृह विभाग, क्र. दुरुस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७, 
दिनांक २१.०९.२०१७ यामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः दुरूस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७. 


पुरकपत्र. 


शा.नि., गृह विभाग, क्र. दुरुस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७, दिनांक २१.०९.२०१७, 


यामधील “शासन निर्णय” या शीर्षकाखालील,- 


(१) 


रः 


पहिल्या परिच्छेदात “& पोलीस रुग्णालय व पोलीस दवाखाने यांची दुरुस्ती व 
फरिरक्षा” या बाबीनंतर ७ फोलीस दलाचे आष्ठनिकळीकरण करणे” आणि "&६) 
राज्यातील प्रत्येक पोळीस ठाण्याच्या अंतर्गत “आपले WRT” ही संकल्पना ATT 
आपण्याकरिता वाहतुक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे दुचाकी व वारचाकी कहने 
यारी (Crane) व इतर आव्यक BAA खरेदी करणे “या दोन नवीन बाबींचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

परिच्छेद २ मधील,- 

“पोलीस व तुरंग या विभागांच्या आस्थापनांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि “Closed 
Circuit Television” संनिरीक्षण यंत्रणा व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे यांकरिता 
योजना,” 


या मजकुराऐवजी 
“पोलीस व तुरंग या विभागांच्या आस्थापनांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे, “Closed 
Circuit Television” संनिरीक्षण यंत्रणा व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे, पोळीस 
दलाचे आधुनिकीकरण करणे आणि “आपले पोलीस” संकल्पना अंमलात 
आणण्याकरिता वाहने खरेदी करणे, यांकरिता योजना,” 


हा मजकूर वाचण्यात यावा. 


हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१६१७३१४४७३२९ असा आहे. हे 
शासन पूरकपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः दुरूस्ती-०११७/ प्र.क्र.६९/ पोल-७. 


५) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

११) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी. 


) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), Je विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (पोल-४), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१०) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


